वाचा: 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः मजीप्रा-११२३/प्र.क्र.२०५/पापु-२३ 


जिल्हा परिषदेतील पदवीधर/ 
पदविकाधारक कनिष्ठ अभियंता 
(स्थापत्य) यांना महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवर 
उपअभियंता (स्थापत्य) पदावर 
तात्पुरती पदोन्नती व पदस्थापना 
देण्याबाबत. 


७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: ०५ मार्च, २०२४. 


१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ 
२) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अधिनियम, १९७६ 


३) शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांक मजीप्रा-११२१/प्र.क्र.१२३/पापु-२३, 


४) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग, जिपअ-२०२२/प्र.क्र.१८९/आस्था-४, 
दिनांक २.०८.२०२३. 


-: शासन Seat: 
जिल्हा परिषदांमधील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग/उपविभाग येथे कार्यरत असलेल्या जिल्हा 


५) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक:- बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, 


तांत्रिक सेवा (वर्ग-३) atte कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांना जिल्हा परिषदेतील उपअभियंता 


(स्थापत्य) पदावर पदोन्नती देण्याची व त्यांच्या सेवा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवर 
घेण्याची तरतूद महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ व महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरण अधिनियम, १९७६ मध्ये करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने पदवीधर व पदविकाधारक 
अभियंत्यांच्या कोट्यात रिक्‍त असलेली पदे तसेच ग्राम विकास विभागाने संदर्भाधीन दिनांक 
२.०८.२०२३ च्या शासन परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध केलेली दिनांक १.०१.२०२२ ची सुधारित ज्येष्ठतासूची 


विचारात घेऊन तसेच सन २०२३-२४ या निवडसूची वर्षातील रिक्‍त पदे विचारात घेऊन जिल्हा 


शासन आदेशा क्रमांकः मजीप्रा-११२३/प्र.क्र.२०५/पापु-२३ 


परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील खाळील पदवीधर/पदविकाधारक कनिष्ठ अभियंता 
(स्थापत्य) यांना, सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतने, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवर, जिल्हा 


परिषद कोट्यातून उपअभियंता (स्था.) (गट-अ) या पदावर, वेतनस्तर एस-२०, ५६१००-१७७६०० या 
वेतन श्रेणीमध्ये, तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत असून “महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित 


व अराजपत्रित) पदावर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूली विभाग वाटप नियम, २०२१” 
मधील तरतूदींनुसार वाटप झालेल्या महसूली विभागामध्ये त्यांची पदस्थापना पुढील रकान्यातील स्तंभ 


(७) प्रमाणे करण्यात येत आहे. 
अ. । पदोन्नत अधिकाऱ्याचे | मूळ ज्येष्ठता। सध्याची | वाटप पदोन्नतीने पदस्थापना 
क्र. नाव जात | क्रमांक जिल्हा | झालेला 
प्रवर्ग परिषद | महसूली 
विभाग 
| 3 | २ ३ 8 4 & ७ 
पदवीधर 
णि श्री. के. आर. Fart इमाव ।१३२ ।भंडारा ।नागपूर ग्रापापु उपविभाग, सिरोचा, 
जि.प. गडचिरोली 
२ | कु. व्ही. एन. साळवे अजा ।१३३ । भंडारा । छत्रपती । ग्रापापु उपविभाग, केज, 
संभाजीनगर | जि.प. बीड 
३ श्री. डी. डी. ढवळे इमाव १३४ ।भंडारा ।नागपूर  ।ग्रापापु उपविभाग, पवनी, 
जि.प. भंडारा 
४ कु. एन. एस. हलमारे । इमाव | १३५ ।भंडारा Of नागपूर oy उपविभाग, लाखनी, 
जि.प. भंडारा 
५ | कु. एस.पी. मेघे इमाव १३६ भंडारा ।नाशिक ।ग्रापापु उपविभाग, धडगांव, 
जि.प.नंदुरबार 
६ श्री. आर. जी. राठोड | खुला | १३८ ।भंडारा ।नाशिक ।ग्रापापु उपविभाग, त्र्यंबकेश्वर, 
(दिव्यांग-क) जि.प. नाशिक 
७ | श्रीमती एस. एस. । खुला | १४० | सांगली । पुणे ग्रापापु विभाग, सांगली, 
करवते जि.प. सांगली 
८ | श्री. एच. एन. मोहिते इमाव ।१४१ । बुलढाणा अमरावती । ग्रापापु उपविभाग, लोणार, 
जि.प. बुलढाणा 
९ श्री. एस. डी. खोब्रागडे | अजा ।१४२ ।चंद्रपूर । नागपूर gs उपविभाग, कोरपना, 
जि.प. चंद्रपूर 
he श्री. ए. व्ही. डाहोरे | विमाप्र | १६३ छत्रपती | छत्रपती । ग्रापापु उपविभाग, गंगापूर, 
(दिव्यांग-ब) संभाजीनगर| संभाजीनगर | जि.प. छत्रपती संभाजीनगर 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः मजीप्रा-११२३/प्र.क्र.२०५/पापु-२३ 


अ. । पदोन्नत अधिकाऱ्याचे | मूळ ।ज्येष्ठता| सध्याची | वाटप पदोन्नतीने पदस्थापना 
क्र. नाव जात | क्रमांक | जिल्हा | झालेला 
प्रवर्ग परिषद । महसूली 
विभाग 
पदविकाधारक 
| १_| श्री. व्ही. एम. रावते अज ७६ | रायगड | कोकण-२ | मजीप्रा मंडळ, पनवेल 
२ श्री. जी. बी. भुजबळ । खुला । १०३ बीड छत्रपती jog उपविभाग, आष्टी, 
संभाजीनगर | जि.प. बीड 
३3 श्री. एम. के. सय्यद खुला | १३० | नांदेड | छत्रपती joy उपविभाग, मानवद, 
संभाजीनगर । जि.प. परभणी 
४ श्री. व्ही. ए. येरोळकर | खुला | १३२ | नांदेड छत्रपती । ग्रापापु उपविभाग, मुदखेड, 
संभाजीनगर | जि.प. नांदेड 
५ श्री. आर. जी. स्वामी । इमाव । १३३ | नांदेड छत्रपती । ग्रापापु उपविभाग, सोनपेठ, 
संभाजीनगर | जि.प. परभणी 
६ | al. एस. आर. हराळे- खुला | १३६ | सातारा पुणे | ग्रापापु उपविभाग, महाबळेश्वर, 
भोसले जि.प. सातारा 
७ | श्री. एम. डी. क्षिरसागर | इमाव । १३८ ठाणे पुणे । ग्रापापु उपविभाग, मावळ, 
जि.प. पुणे 
८ | श्री. पी. बी. तायडे अजा । १३९ । वाशिम | अमरावती | arog उपविभाग, अंजनगांव, 
जि.प. अमरावती 
९ श्री.आर.के. चापे अज | १४० | वाशिम | अमरावती | org उपविभाग, रिसोड, 
जि.प. वाशिम 
La at. के. एस. गवळी अजा | १४१ ।कोल्हापूर| पुणे ।ग्रापापु उपविभाग, भूदरगड, 
जि.प. कोल्हापूर 
ha श्री. एस. जे. वारद खुळा | १४५ | छत्रपती | छत्रपती । ग्रापापु उपविभाग, वैजापूर, 
संभाजीनगर| संभाजीनगर | जि.प. छत्रपती संभाजीनगर 
१२ | श्री. एस. एस. खाद्री खुला । १४७ ठाणे । कोकण-२ | मजीप्रा म.नि.सं.सं. कक्ष, मुंबई 
१३ | श्री. आर. जी. धाबे खुला | १४८ । परभणी । अमरावती | ग्रापापु उपविभाग, मेहकर, 
जि.प. बुलढाणा 
१४ | श्री. आर. व्ही. पटरे| खुला | १४९ । छत्रपती | छत्रपती | ग्रापापु विभाग, छ. संभाजीनगर, 
(पातारे) संभाजीनगर| संभाजीनगर | जि.प. छ. संभाजीनगर 
१५ श्री. आर. एस. देसळे । इमाव | १५१ धुळे नाशिक । मित्रा, नाशिक 
१६ | श्री. के. के. चौधरी खुला । १५३ ठाणे । कोकण-२ | मजीप्रा उपविभाग, शाहापूर, 
जिल्हा ठाणे 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः मजीप्रा-११२३/प्र.क्र.२०५/पापु-२३ 


अ. । पदोन्नत अधिकाऱ्याचे | मूळ ज्येष्ठता| सध्याची | वाटप पदोन्नतीने पदस्थापना 
क्र. नाव जात | क्रमांक जिल्हा | झालेला 
प्रवर्ग परिषद | महसूली 
विभाग 
१७ | श्री. एस. जे. खाटकर । इमाव | १५४ | अमरावती | अमरावती । ग्रापापु उपविभाग, चिखलदरा, 
जि.प. अमरावती 
१८ | श्री. डी. डी. गावित अज । १५५ । रायगड । नाशिक ।ग्रापापु उपविभाग, बागलान, 
जि.प. नाशिक 
१९ श्री. आर. डी. राठोड  ।विजाअ | १५८ । वाशिम । अमरावती 'मजीप्रा ज.व्य. विभाग, 
यवतमाळ 
२० | श्रीम. एस. एस. करंडे | इमाव | १६० | रत्नागिरी | कोकण-१ । ग्रापापु उपविभाग, लांजा, 
जि.प. रत्नागिरी 
२१ | श्री. पी. एस. पोवार अजा | १६१ | रत्नागिरी | कोकण-१ | ग्रापापु उपविभाग, राजापूर, 
जि.प. रत्नागिरी 
२२ | श्री. व्ही. पी. पवार इमाव | १६३ | रत्नागिरी | कोकण-१ | ग्रापापु उपविभाग, दापोली, 
जि.प. रत्नागिरी 
२३ | al. एस. एस. सुरुम अज | १६४ | पालघर | कोकण-१ | ory उपविभाग, तलासरी, 
जि.प. पालघर 
२४ श्रीम. के. एस. जवादे । इमाव | १६५ ठाणे । कोकण-१ | grog उपविभाग, मंडणगड, 
जि.प. रत्नागिरी 
२५ | श्रीम. व्ही. डी. पांढरे भजक | १६७ ठाणे । कोकण-२ | मजीप्रा मंडळ, ठाणे 
२६ | श्री. जी. एस. भोसले विजाअ। १६९ अहमदनगर | नाशिक । ग्रापापु उपविभाग, shear, 
जि.प. अहमदनगर 
२७ | श्री. आर. पी. वानखेडे | अजा | १७० | जळगांव | नाशिक ।ग्रापापु उपविभाग, रावेर, 
जि.प. जळगांव 
२८ श्री. वाय. एस. dat । इमाव | १७७ | सोलापूर पुणे ।ग्रापापु उपविभाग, 
सोलापूर(उ), जि.प. सोलापूर 
२९ | श्रीमती टी. आर. मोमीन । इमाव | १७८ | सोलापूर पुणे | ग्रापापु उपविभाग, माळशिरस, 
(श्रीमती टी. एम. BAR) जि.प. सोलापूर 
३० श्री. पी. पी. गेडाम अजा | १८१ pee नागपूर । ग्रापापु उपविभाग, कुरखेडा, 
जि.प. गडचिरोली 
३१ | श्री. ए. एस. वाघमारे अजा | १८३ । सोलापूर पुणे । ग्रापापु उपविभाग, बार्शी, 
जि.प. सोलापूर 
३२ श्री. एस. एम. Arh) इमाव | १८५ | वाशिम | अमरावती | arg) |= उपविभाग, बार्शी 
(मारके) टाकळी, जि.प. अकोला 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः मजीप्रा-११२३/प्र.क्र.२०५/पापु-२३ 


अ. । पदोन्नत अधिकाऱ्याचे | मूळ ।ज्येष्ठता| सध्याची | वाटप पदोन्नतीने पदस्थापना 
क्र. नाव जात | क्रमांक | जिल्हा | झालेला 
प्रवर्ग परिषद । महसूली 
विभाग 
३३ श्री. एम. एच. | खुला | १८६ | वाशिम । अमरावती | ग्रापापु विभाग, वाशिम, 
कान्हेरकर जि.प. वाशिम 
३४ श्री. आर. टी. नावकर । इमाव | १८७ | वाशिम | अमरावती | org उपविभाग, aria, 
जि.प. बुलढाणा 
३५ | श्री. डी. बी. putes इमाव | १८८ | वाशिम | अमरावती | मजीप्रा उपविभाग, मुर्तीजापूर, 
जि.प. अकोला 
३६ श्रीम. एम. पी. वाडीले । भजब | १९० । पालघर | नाशिक ।ग्रापापु उपविभाग, चांदवड, 
जि.प. नाशिक 
३७ | श्रीम. एस. जी. तांबे। अजा | १९४ | रत्नागिरी | कोकण-२  ग्रापापु उपविभाग, पोलादपूर, 
(श्रीम. ए. ए. जाधव) जि.प. रायगड 
३८ | श्री. एम. व्ही. तिवले खुला | १९५ | कोल्हापूर | पुणे ।ग्रापापु उपविभाग क्र ४, 
आजरा, जि.प. कोल्हापूर 
३९ श्रीमती के. ए. उमाळे इमाव | १९६ | अकोला | छत्रपती | ग्रापापु विभाग, हिगोली, 
संभाजीनगर | जि.प. हिंगोली 
४० श्री. एच. एच. मेश्राम अजा | २०० | भंडारा | नागपूर । ग्रापापु उपविभाग, साकोली, 
जि.प. भंडारा 
४१ | श्री. व्ही. व्ही. देसले इमाव | २०२ | नाशिक | नाशिक | ag उपविभाग, नाशिक, 
जि.प. नाशिक 
४२ श्री. एस. एस. लोहार । इमाव | २०४ ।कोल्हापूर| पुणे fag उपविभाग क्र.८, 
शिरोळ, जि.प. कोल्हापूर 
४३ श्री. डी. एस. पाटील  । इमाव । २०७ । कोल्हापूर पुणे ।ग्रापापु उपविभाग, 
गगनबावडा, जि.प. कोल्हापूर 
४४ श्री. व्ही. ए. गावित अज । २०९ धुळे नाशिक । ग्रापापु उपविभाग, मालेगांव, 
जि.प. नाशिक 
४५ | ait. आर. आर. शोख खुला | २१० | गोंदिया | नागपूर joy उपविभाग, तिरोडा, 
जि.प. गोंदिया 
४६ श्री. टी. एम. मानकर । इमाव । २१२ । गोंदिया | नागपूर । ग्रापापु उपविभाग, सडक 
अर्जुनी, जि.प. गोंदिया 
४७ | श्री.ए. एम. अग्रवाल gar} २१४ | गोंदिया | नागपूर | ग्रापापु उपविभाग, सालेकसा, 


जि.प. गोंदिया 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन आदेशा क्रमांकः मजीप्रा-११२३/प्र.क्र.२०५/पापु-२३ 


अ. । पदोन्नत अधिकाऱ्याचे | मूळ ज्येष्ठता| सध्याची | वाटप पदोन्नतीने पदस्थापना 
क्र. नाव जात | क्रमांक जिल्हा | झालेला 
प्रवर्ग परिषद | महसूली 
विभाग 
४८ श्री. एस. एस. राघु खुळा | २१५ | लातूर | छत्रपती ।मजीप्रा उपविभाग, उदगीर, 
संभाजीनगर | जिल्हा लातूर 
४९ श्री. ए. एस. काटकर wip | १७३ | छत्रपती छत्रपती । ग्रापापु उपविभाग, सिल्लोड, 
संभाजीनगर | संभाजीनगर | जि.प.छत्रपती संभाजीनगर 
५० श्री. एम. डी. नाईक अज | २१६ | नंदुरबार | नाशिक | ग्रापापु उपविभाग, शहादा, 
जि.प. नंदुरबार 
५१ | श्री. टी. एन. वाघ इमाव | २१७ | नंदुरबार | नाशिक | ag उपविभाग, 
अक्कलकुवा, जि.प. नंदुरबार 
५२ श्री. एम. जी. चांदोरे इमाव | २१८ ।अमरावती पुणे ग्रापापु उपविभाग, कवठे 
महांकाळ, जि.प. सांगली 
५३ श्री. एस. व्ही. बेहरे खुला | २१९ धुळे छत्रपती । ग्रापापु उपविभाग, पैठण, 
संभाजीनगर । जि.प.छत्रपती संभाजीनगर 
५४ श्री. एम. ए. देवरे इमाव | २२० धुळे छत्रपती [mag उपविभाग, सोयगांव, 
संभाजीनगर । जि.प.छत्रपती संभाजीनगर 
५५ कु. एस.सी. मोरे अजा । २२२ धुळे छत्रपती | मजीप्रा उपविभाग, परतूर, 
संभाजीनगर | जिल्हा जालना 
५६ श्री. ए. जी. सोनोने भजब | २२६ |।अमरावती । नागपूर ।ग्रापापु उपविभाग, नरखेड, 
जि.प. नागपूर 
५७ | ait. पी. बी. बन्सोड. अजा । २२७ । यवतमाळ | छत्रपती | ग्रापापु उपविभाग, माहुर, 
संभाजीनगर | जि.प. नांदेड 
५८ | श्री. एस. आर. कवाडे अज | २२८ ।यवतमाळ | नागपूर | ग्रापापु उपविभाग, काटोल, 
जि.प. नागपूर 
५९ श्री. आर. डी. रावसाहेब | भजक | २२९ अमरावती | छत्रपती | arog उपविभाग, उमरी, 
संभाजीनगर | जि.प. नांदेड 
go श्री. एस. डी. विजयकर | अजा | २३१ अमरावती । नागपूर | ग्रापापु उपविभाग, आवी, 
जि.प. वर्धा 
६१ | श्री. जी. एन. नांदे अज | २३२ | अकोला | छत्रपती ग्रापापु उपविभाग, वसमत, 
संभाजीनगर | जि.प. हिंगोली 
६२ श्री. के. डी. चेटुले | इमाव | २४४ | गोंदिया | नागपूर । ग्रापापु उपविभाग, नवेगांव 
(दिव्यांग-ब) बांध, जि.प. गोंदिया 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन आदेशा क्रमांकः मजीप्रा-११२३/प्र.क्र.२०५/पापु-२३ 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना देण्यात येणारी पदोन्नती सामान्य प्रशासन विभागाच्या सूचनांनुसार निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपाची व पुढील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे 

अ) पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्‍त पदांवर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा. 
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या निर्णयाच्या अधीन राहून 
पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

ब) मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 
अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ च्या सेवाज्येष्ठतेनुसार निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याच्या सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक ७.०५.२०२१ च्या शासन 
निर्णयान्वये दिल्या आहेत. तसेच सदर शासन निर्णयाला मा. उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले 
असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन सदर पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरुपात आहे. 

क) पदोन्नत अधिकाऱ्यांविरुद्ध कोणतेही न्यायालयीन प्रकरण किंवा विभागीय चौकशी प्रस्तावित 
किंवा प्रलंबित नसल्याच्या अटीच्या अधीन सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. तथापि यापैकी एखाद्या 
अभियंत्याविरुद्ध या आदेशाच्या दिनांकास विभागीय चौकशी/न्यायालयीन प्रकरण दाखल असल्यास 
त्यांच्या बाबतीत सदर पदोन्नतीचे आदेशा आपोआप VE होतील. 

ड) सदर पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्यामुळे, तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 

इ) उपरोक्‍त रकान्यातील पदवीधर अभियंत्यांच्या यादीतील अ.क्र. (६) व (१० व पदविकाधारक 
अभियंत्यांच्या यादीतील अ.क्र.(६२) येथील श्री. राठोड, श्री. डाहोरे व श्री. चेटुले यांना देण्यात येणारी 
पदोन्नती दिव्यांग प्रवर्गाच्या कोट्यातून असल्यामुळे यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाकडून वेळोवेळी 
देण्यात येणाऱ्या अटी व शर्तीनुसार सदर पदोन्नती राहील. 

३. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अभियंत्यांनी मा. उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ येथे दाखल 
केलेल्या रिट याचिका क्र.१४९०/२०२० मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक १२.०६.२०२० रोजी 
दिलेल्या आदेशानुसार सदर पदोन्नती या न्यायालयीन प्रकरणातील अंतिम न्याय निर्णयाच्या अधीन 
राहील. 

४. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना “महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) 
पदावर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूली विभाग वाटप नियम, 2029” मधील तरतूदी 
लागू असून पदोन्नत होणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी वाटप झालेल्या महसूली विभागामध्ये पदोन्नतीनंतर किमान 
तीन वर्षांचा सेवाकालावधी पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे. 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन HAST क्रमांकः मजीप्रा-११२३/प्र.क्र.२०५/पापु-२३ 


५. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अधिनियम, १९७६ मधील तरतूदीनुसार पदान्नतीनंतर सदर 
अधिकारी हे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे अधिकारी म्हणून प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवर राहतील व 
प्राधिकरणातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना लागू असलेले सेवा शर्ती नियम त्यांना लागू राहतील. 
पदोन्नतीनंतर उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांच्या सेवा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवर सामावून 
घेण्यासाठी प्राधिकरणाने आवश्‍यक कार्यवाही करावी. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अधिनियम, १९७६ 
मधील तरतूदीनुसार पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीपूर्वी जिल्हा परिषदेमध्ये व्यतित केलेला कालावधी 
हा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामध्ये व्यतित केल्याचे समजण्यात येईल. 

६. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील अभियंत्यांना लागू असलेल्या परीक्षा नियमांनुसार उपरोक्‍त 
पदोन्नत अधिकाऱ्यांना, ते सूट मिळण्यास पात्र नसल्यास, आवश्‍यक व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण होणे 
बंधनकारक असेल. 

७. सदर पदोन्नती आदेशातील जे अधिकारी पदोन्नती नाकारतील त्यांच्या बाबतीत शासन निर्णय, 
सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक १२.०९.२०१६ नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 

८. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी त्यांच्याकडील अधिकाऱ्यांना 
पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी तात्काळ (अधिकाधिक सात दिवसांत) कार्यमुक्त करावे व 
त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. संबंधित पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी सध्याच्या पदावरुन 
कार्यमुक्त झाल्यानंतर रजेवर न जाता कमीतकमी पदग्रहण अवधी घेऊन नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी 
रुजू व्हावे. नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद तसेच 
कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांनी पदोन्नत अधिकाऱ्यांना विनाविलंब रुजू करुन 
घ्यावे व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 

९. संबंधित पदोन्नत अधिकारी या आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांत पदोन्नतीच्या पदावर रुजू 
न झाल्यास, त्यांच्या बाबतीत शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक १४.०७.२०२१ 
मधील तरतूदीनुसार संबंधित अधिकाऱ्याचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन (dies non) म्हणून 
गणला जाईल. जे अधिकारी ३० दिवसांच्या कालावधीत पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होणार नाहीत, SRT 
अधिकाऱ्यांचा अहवाल संबंधित मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी शासनास त्वरीत 
सादर करावा. 

qo. संबंधित पदोन्नत अधिकाऱ्यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ च्या नियम २३ 
मधील तरतूदींकडे वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन आदेशा क्रमांकः मजीप्रा-११२३/प्र.क्र.२०५/पापु-२३ 


पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते महाराष्ट्र नागरी सेवा 
नियम, १९७९ मधील नियम २३ नुसार शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 
99. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३०५१११४०८३७२८ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GANESH NIVRUTTI PAWAR 
G A N E S H DN: c=IN, oO=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=WATER SUPPLY AND SANITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121cece0d20e91 7ffalef512 
N | V R TTI d7e8fa2e49d93adbb5ad352, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
seriaINumber=1325A2533F628572438B5FB711C805DE4 
9788678B97015BBOCAC990E3B375423, cn=GANESH 
PAWA R NIVRUTTI PAWAR 
Date: 2024.03.05 12:48:30 +05'30' 
(TST पवार) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व 

सर्व सहसचिव/उपसचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

मुख्य अभियंता तथा विशेष कार्य अधिकारी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 


. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

. संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नवी मुंबई. 

. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 

. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद (सर्व) 
९. 
१०. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व 
सर्व मुख्य अभियंता/अधिक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरण 


११.सर्व पदोन्नत अधिकारी. 
१२.कार्यासन आस्था-४, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. कार्यासन १२, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रत:- १ मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन HAST क्रमांकः मजीप्रा-११२३/प्र.क्र.२०५/पापु-२३ 


२) मा. प्रधान सचिव (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, जी.टी. रुग्णालय 
आवार, मुंबई. 
३) निवडनस्ती, पापु-२३ 


पृष्ठ १० पैकी १० 


